केंद्र शासन पुरस्कृत वनवणवा प्रतिबंध व व्यवस्थापन 
योजनांतर्गत सन २०२२-२०२३ मधील पहिला हप्ता 
मंजूर करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. टिआरएस-१२/२०२२/प्र.क्र.३१०/फ-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ फेब्रुवारी, २०२३ 
वाचा :- १) केंद्र शासन, पर्यावरण व वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.३-२३/ 
२००७-एफपीडी (पीटी. २) दिनांक १३.१२.२०२२ 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या 
कार्यालयाचे पत्र क्र.कक्ष-१/सी/यो/॥115/प्रक्र.०२/४०३/२०२२-२३, दि.१६.१२.२०२२. 
३) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.टिआरएस-०९/२०२०/प्र.क्र.१०१/फ-६, 
दि.२०.७.२०२२. 


शासन निर्णय :- वनवणवा प्रतिबंध व व्यवस्थापन या केंद्र शासन पुरस्कृत योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ 
या आर्थिक वर्षाकरीता रु.७३८.६५ लक्षचा कृती आराखडा केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये 
मंजूर झालेला आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने या योजनेतंर्गत पहिला हप्ता रु.११०.८० लक्ष (केंद्र हिस्सा 
६० % पैकी २५ % अनुदान) मंजूर केलेला आहे. त्यास अनुसरुन राज्य शासनाचा हिस्सा (४०% पैकी 
२५%) रु.७३.८६५ लक्ष होत आहे. तथापि, केंद्र हिस्स्याचा प्रथम हप्ता म्हणून रु.६०.७२ लक्ष इतका 
निधी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये दिनांक २८.१२.२०२२ रोजी जमा झालेला आहे. केंद्र शासनाने सन 
२०२१-२२ मधील राज्य शासनाकडे अखर्चीत असलेली रक्‍कम रु.५०.०८ लक्ष ची रक्‍कम देखील 
उपरोक्त प्रथम हप्त्यात समाविष्ट करुन पहिल्या हप्त्यासाठी रु.११०.८० लक्ष मंजूर केलेला आहे. 
यापूर्वी संदर्भ क.३ येथील शासन निर्णय अन्वये सन २०२१-२२ मध्ये केंद्र हिस्सा अखर्चीत रु.५०.०८१ 
लक्ष व राज्य हिस्सा रु.४७.८५४ लक्ष असे एकूण रु.९७.९३५ लक्ष इतकी रक्‍कम SNA खात्यात जमा 
करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

२. योजना क्र.सी-७ अंतर्गत २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, १०२ (99), सामाजिक व क्षेत्र 
वनीकरण पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, केंद्र पुरस्कृत योजना (११) (१७) वनवणवा प्रतिबंध व 
व्यवस्थापन (२४०६ २०४३) ६०% केंद्र हिस्सा अनुदान रु.११०.८० लक्ष पैकी ०२-मजुरी व २१-साहित्य 
पुरवठा करिता व २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन १०२ (११) सामाजिक व क्षेत्र वनीकरण पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना केंद्र पुरस्कृत AST (११) (१८) आधुनिक वनवणवा नियत्रंण व व्यवस्थापन (२४०६ 
२३७५) ४०% राज्य हिस्सा रु.७३.८६५ लक्ष पैकी ०२-मजुरी व २१-साहित्य पुरवठा करिता निधी 
खालीलप्रमाणे नमूद विवरणपत्रात दिलेल्या तपशिलानुसार केंद्र शासन पुरस्कृत वनवणवा प्रतिबंध व 
व्यवस्थापन योजनांतर्गत सन 2022-2023 मधील पहिला हप्ता म्हणून केंद्र हिस्सा रु.११०.८० लक्ष 
पैकी रु.६०.७२० लक्ष व राज्य हिस्सा रु.७३.८६५ लक्ष पैकी रु.२६.०११ लख असे एकूण रु.८६.७३१ 
लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे (805) वितरीत व SNA खात्यात जमा करुन मंजूर 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-१२/२०२२/प्र.क्र.३१०/फ-६ 


बाबीवर खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयाअन्वये 
SNA खात्यात जमा करण्यात आलेल्या एकूण रु.९७.९३५ लक्ष इतकी रक्‍कम सन २०२२-२३ मध्ये खर्च 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर अनुदान योजनेतील मंजूर कामांवर खर्च करण्यात यावा. 


I संगणक वे सन २०२२-२३ | सन २०२१९- [०२ म २१ साहित्य | सन २०२२- | ०२ म २१ 
संकेतांक । शासनाची । करिता २५ | २२ मधील | (रकाना ५ | व पुरवठा | २३ करिता | (रकाना ६ | साहित्य व 
क्रमांक एकूण मंजूरी | टक्के प्रथम | अखर्चीत पैकी ८५ | (रकाना ५ | प्रथम पैकी ८५ | पुरवठा 

ह्प्ता असलेली टक्के) पैको १५ | हप्त्यातील । टक्के) (रकाना ६ 
परंतु SNA टक्के) वितरीत पैकी १५ 
मध्ये जमा करण्यात टक्के) 
असलेली येत 
रक्‍कम असलेली 

रक्‍कम 

(१) (र) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) 

वे (२४०६ ४४३.१९ ११०.८०० ५०.०८१ ४२.५६९ । ७.५१२ ६०.७२० | ५१.६१२ ९.१०८ 

हिस्सा २०४३) 

(६० 

टक्के) 

राज्य (२४०६ २९५.४६ ७३.८६५ ४७.८५४ ४०.६७६ | ७.१७८ २६.०११ २२.१०९ ३.९०२ 

हिस्सा २३७५) 

(४० 

टक्के) 
एकुण ७३८.६५ | १८४.६६५ ९७.९३५ ८३.२४५ । १४.६९० | ८६.७३१ । ७३.७२१ | १३.०१९० 

२. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येत असलेली रक्‍कम प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 


(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या APO 
प्रमाणे कार्यबाबीवर खर्च करण्यास खालील अटीच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे :- 

अ) मान्यता दिलेल्या खर्चाच्या तपश्ीलवार बाबी केंद्र शासनाने उपरोक्‍त संदर्भीय पत्रांमध्ये नमूद 


केल्या आहेत. सदर कामांना सक्षम प्राधिकाऱ्याची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता 
असल्याखेरीज रक्‍कम खर्ची टाकण्यात येऊ नये. 


आ) वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेस विहीत केलेल्या मर्यादेत, 


प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक 
तत्त्वानुसार तसेच केंद्र शासनाने प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च 
करण्यात यावा. 


ड्‌) 


प्रस्तावित असलेल्या मोठया बांधकामासाठी शासनाने दिलेल्या सूचना आणि विहीत केलेली 
कार्यपद्धती अनुसरण्याची संबंधीत नियंत्रक/अंमलबजावणी अधिकारी यांची जबाबदारी राहील. 


3 


वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व दिनांक ४.४.२०२२ च्या 
परिपत्रकाचे काटेकोर पालन करावे 
सदर निधी मागणी क्र.सी-७ अंतर्गत २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन १०२ (११) सामाजिक व क्षेत्र 


वनीकरण पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना केंद्र पुरस्कृत योजना (११) (१७) आधुनिक वनवणवा नियंत्रण 
व व्यवस्थापन (२४०६ २०४३) व २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन १०२ (११) सामाजिक व क्षेत्र वनीकरण 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-१२/२०२२/प्र.क्र.३१०/फ-६ 


पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना केंद्र पुरस्कृत योजना (99) (१८) आधुनिक वनवणवा प्रतिबंध व 
व्यवस्थापन (२४०६-२३७५) च्या सन २०२२-२०२३ मध्ये अर्थसंकल्पित वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध 


होणाऱ्या अनुदानातून खर्च करण्यात यावा. 


४.४.२०२२ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन, तसेच वित्त विभागाचे 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक 


अनौ.संदर्भ क्र.१४/व्यय-१०, दि.१९.१.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०११५१७१७९३१९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PINGALE BHANUDAS 
NARAYAN 


(भानुदास पिंगळे) 
उप सचिव (वने) महसूल व वन विभाग 


« प्रधान मुख्य IAN रक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ, नागपूर 


. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव) सर्व, 

. मुख्य वनसंरक्षक, माहिती व तंत्रज्ञान व प्रसिध्दी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 


नागपूर यांचे कार्यालय 


. वनसंरक्षक (वन्यजीव), सर्व 


८. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९. महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

. महाळेखापाल-२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

. कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग, अर्थ-६, व्यय-१०, अर्थोपाय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
. ब-१/फ-२/फ-५ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

. फ-६ कार्यासन (निवड नस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


